माझगांव न्यायालयाच्या आवारात न्यायाधीशांसाठी 
असलेल्या "पारिजात" इमारतीचा प्रलंबित मालमत्ता कर 
(Property SAC No.EX-9903§0900000) भरण्याकरीता 
निधीची उपलब्धता व निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: 02 डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:-१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.८०८/२०२२, दि.७/४/२०२२, क्र.१०१२/२०२२, 
दि.९/५/२०२२ , क्र.११६२/२०२२, दि.३०/५/२०२२ व क्र.२६०३/२०२२, दि.१८/११/२०२२ 
२) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्र.संकीर्ण ०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन ११, दि.१०/६/२०२२ 
३) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्र.संकीर्ण ०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन ११, ६/१०/२०२२ 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३,दि.२९/८/२०२२ 


प्रस्तावना: 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन "पारिजात" इमारत बी, माझगांव 
मुंबई या शासकीय निवासी इमारतीचा एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील रु.४२,६५,०२४/- इतका 
मालमत्ता कर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला अदा करण्यास संदर्भीय क्र.२ येथील शासन ज्ञापनान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. सदर देयके अदा करण्याकरीता रु.४२,६५,०००/- इतका निधी आगस्ट, २०२२ च्या 


विधी मंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी ५०% म्हणजेच रु.२१,३२,५००/- इतका 


निधी दि.६/१०/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. आता उर्वरित ५०% 


निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला "पारिजात इमारत" बी, माझगांव मुंबई या शासकीय निवासी 


इमारतीचा सन एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील थकीत मालमत्ता कर अदा करण्यासाठी 


२०१४ ०२३४ या लेखाशीर्षाखालील "१४-भाडेपट्टी व कर" या उद्दिष्टाखाली रु.४२.६५ लक्ष इतक्या रकमेची 


पुरवणी मागणी विधान मंडळाच्या सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेहानात मंजूर करण्यात आली आहे. 


त्यापैकी ५०% म्हणजेच रु.२१,३२,५००/- इतका निधी दि.६/१०/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


वितरीत करण्यात आला आहे. आता मंजूर पुरवणी मागणीपैकी उर्वरित ५०% निधी वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. 
२ यानुसार पारिजात इमारत बी, माझगांव मुंबई या शासकीय निवासी इमारतीचा एप्रिल, २०१९ ते मार्च, 


२०२२ या कालावधीतील मालमत्ता कर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला अदा करण्यासाठी उर्वरित 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०३२०/८३९/प्र.क्र.५३/कार्यासन११ 


रु.२१,३२,५००/- (अक्षरी रुपये एकवीस लाख बत्तीस हजार Waal फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास व 
वितरणास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर पुरवणी मागणी, मागणी क्र.जे-१,२०१४-न्यायदान,(००) १०७,इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये, (00), 
(00) (०१इलाखा शाहर दंडाधिकारी न्यायालये, (अनिवार्य) (२०१४ ०२३४) १४-भाडेपट्टी व कर या लेखाशिर्षाखाली 
मंजूर झालेली आहे. त्यामुळे सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता योजिला आहे त्याच विवक्षित बाबींसाठी खर्च करणे 
अपेक्षित आहे. हा निधी नियंत्रक अधिकारी, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई ( जे-००४१) यांना वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०६२/व्यय-५, दि. २३/११/२०२२ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१७१३१९००१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
राज्यपाल —, ial यांच्या आदेझानुसार व नावाने DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND’ 
महाराष्ट्राचे रा uo या च्या SIT शानुसार व ना वा JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
>) 2.5.4. 5 2b8F5| 04 eC cd 06 1a: 1 

000त0( त 

pseudonym=00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 

serialNumber=3 

E5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 

Date: 2022.12.05 17:15:30 +05'30' 

(नि. fa. जिवने) 
विधि Geri नि सह सचिव 


प्रति, 

१) मा.प्रबंधक, (निरिक्षणे-१),उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय ५/ अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 

७) विधि व न्याय विभाग, कार्या- २३ व २४, मंत्रालय,मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) निवडनस्ती / GI- 99. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


